मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ओ 
(MUTP-IIIA) प्रकल्पात राज्य 
शासनाच्यावतीने आर्थिक सहभाग देण्यास 
मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३१८/प्र.क्र. ०६ (भाग-२)/नवि-७, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ एप्रिळ, २०२३. 

संदर्भ:- 
१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३१८/प्र.क्र.०६ (भाग-२)/नवि-७, 

दिनांक: ५ डिसेंबर, २०१८. 
२. रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकार यांनी कार्यालयीन ज्ञापन क्र.२०१८/७ग॥॥ए॥-३५/१/१ VoLIL, 

दिनांकः १.०४.२०१९. 


प्रस्तावना:- 


मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई यांनी मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ओ 
(MUTP-3 A) अंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या रु.५४७७७ कोटी प्रकल्प पूर्णत्व खर्चाच्या विविध कामांना 
राज्यशासनाच्यावतीने ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्यास संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक: ५ डिसेंबर, 
२०१८ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तद्‌नंतर, सदर प्रकल्पास रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकार यांनी 
संदर्भाधीन कार्यालयीन ज्ञापन दि. १.०४.२०१९ अन्वये एमयुटीपी-३अ प्रकल्पास मान्यता प्रदान केली 
आहे. केंद्र शासनाने सदर प्रकल्पास मान्यता देताना, सदर प्रकल्पात समाविष्ट घटक प्रकल्प- हार्बर 
मार्गावरील सीएसएमटी-पनवेल दरम्यान जलद उन्नत मार्ग (अंदाजित खर्च रु.१२३३१ कोटी) व विरार- 
वसई-पनवेळ नवीन उपनगरीय मार्ग (अंदाजित खर्च रु.७१८४ कोटी) हे दोन घटक प्रकल्प वगळण्यात 
आले असून २१० ऐवजी १९१ रेल्वे गाड्यंची खरेदी (सुमारे रु. १५७२ कोटीची घट) अशी सुधारणा केली 
आहे. अशाप्रकारे एकूण प्रकल्प खर्चात सुधारणा होऊन एकूण रु.३३,६९० कोटी इतक्या प्रकल्प पुर्णत्व 
खर्चाच्या उर्वरीत घटक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस केंद्र शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. 
यामुळे सदर प्रकल्पातील केंद्र व राज्य शासनाच्या वित्तीय सहभाग आराखडा देखील सुधारीत होत आहे. 
यास्तव संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक ०५.१२.२०१८ अधिक्रमित करून मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प 
टप्पा-३ओ प्रकल्पास सुधारीत मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३अ प्रकल्पास केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.०१.०४.२०१९ 
रोजीच्या पत्रान्वये दिळेल्या मान्यतेच्या पार्श्वभूमीवर उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक: ५ 
डिसेंबर, २०१८ अधिक्रमित करून मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ओ (MUTP-3 A) प्रकल्पातील 
रु.३३६९० कोटी प्रकल्प पूर्णत्व खर्चाच्या विविध कामांना पुढीलप्रमाणे सुधारीत मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१८/प्र.क्र. ०६ (भाग-२)/नवि-७ 


Els 


मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३अ अंतर्गत रु.३३६९० कोटी प्रकल्प पूर्णत्व खर्चाच्या 
सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या विविध कामांना राज्यशासनाच्यावतीने ५० टक्के 
आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


. सदर प्रकल्पातील सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्यशासनाच्या वतीने ५० 


टक्के हिस्सा रु.१६८४५ कोटी या आर्थिक सहभागापैकी रु.३५०० कोटी रुपयाचे बहुपक्षीय कर्ज 
सहाय्य रेल्वेने घेण्यास सहमती दर्शविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच या अनुषंगाने, 
रुपये ३५०० कोटीच्या राज्य शासनाच्या हिळ्ड्याच्या कर्जाची परतफेड रेल्वेने तिकिटावरील 
अधिभारातून केल्यानंतर, अधिभाराची रक्‍कम राज्य शासनास देणे बंधनकारक राहील, असेही 
संबंधितास कळविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर अधिभाराच्या जमा रक्कमेचा तपशील 
मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लि. यांनी दरमहा शासनास सादर करावा. 


. उपरोक्त कर्ज सहाय्य वगळता प्रस्तावात एमआरव्हीसीने सदर प्रकल्पासाठी अँन्यूटी मॉडेल, 


अप फ्रन्ट फंडिंग, ळिज फायनान्सिंग मॉडेल प्रस्तावित केले आहे. अशा मॉडेलमध्ये भविष्यात 
द्यावयाच्या निधी तसेच अर्थसंकल्पीय तरतूदीद्वारे द्यावयाचा निधी खाली नमूद केल्याप्रमाणे 
राज्यशासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यास व संबंधित संस्थांनी त्या त्या कालावधीत उपलब्ध 
करून द्यावा म्हणून त्यांना निदेश देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

(रक्‍कम रुपये कोटीत) 


अर्थसंकल्पीय 


तरतुदीमधून द्यावयाचा भविष्यात द्यावा 
तरतुदीमधून द्यावयाचा 
निधी लागणारा निधी 


संस्था (प्रकल्प एकूण 


(प्रकल्प व यव क कड 
Pee ae अंमलबजावणीच्या 
अंमलबजावणीच्या नंतरच्या 
नंतरच्या ४ वर्षात) 


सुरुवातीच्या ४ वर्षात) 


राज्य शासन १८८७.१५ ७४९८.४७ ९३८५.६२ 


एमएमआरडीए १४०७.७४ २२५१-११ १७४२.५५ 


सिडको ६१४.९६ ३३५.११ ९५०.०७ 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


4 षु 
(एमसीजीएम) ६१४.९६ 334.99 240,019 


4 


नवी मुंबई महानगरपालिका 


४. १११.७ १६. 
(एनएमएमसी) २०४.९९ ३१६.६९ 


एकूण ४७२९.५ ८६१५.५ १३३४५ 


४. एमयुटीपी-३अ प्रकल्पात एमएमआरडीए, सिडको, एमसीजीएम, एनएमएमसी, वसई-विरार व 


पनवेल महानगरपालिका तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील अन्य महानगरपालिकांच्या आर्थिक 
स्थितीचा अंदाज घेऊन त्यांच्याकडून आर्थिक सहकार्य मिळवण्यास त्यांना निदेश देण्याचे 
प्राधिकार शासनाकडे ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१८/प्र.क्र. ०६ (भाग-२)/नवि-७ 
५. एमयुटीपी टप्पा-३ व ३अ या प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन करण्याकरीता एमयुटीपी 
टप्पा-१ व २ प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्ननसनासाठी गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक प्रकल्प-१७००/सीआर-३१/स्लम-२, दिनांक १२.१२.२००० अन्वये लागू केलेले 
पुर्ननसन धोरण सदर प्रकल्पासही लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
प्रकल्पग्नस्तांचे पुर्नवसन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यास मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास निदेश देण्यात येत आहेत. 

६. एमयुटीपी टप्पा-३ व ३अ या प्रकल्पांच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी नागरी क्षेत्रात ज्या 
ठिकाणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे सदनिका उपलब्ध होत नसतील त्या 
ठिकाणी नगर विकास विभाग शा.नि. क्र चंमपा-२०१७/प्र.क्र.२३/न.वि.-२६ दिनांक 
१३.०६.२०१८ मधील मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे अतिक्रमणधारकांना एकरकमी मोबदला देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

७. एमयुटीपी टप्पा-३ व 38 या प्रकल्पांतर्गत खाजगी जमिनीवरील प्रकल्पग्रस्तांच्या 
पुर्नवसनासंदर्भात एमयुटीपीसाठी लागू केलेल्या पुर्नवसन धोरणाप्रमाणे कार्यवाही करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

८. एमयुटीपी टप्पा-३ व ३अ या प्रकल्पातील पुनर्वसनाचा खर्च हा प्रकल्पावरील खर्च म्हणून 
दर्शविण्यास यावा SI सूचना देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

९. सदर प्रकल्प भारतीय रेल्वे व राज्य शासन यांच्या ५०:५० टक्के आर्थिक सहभाग तत्वावर 
राबविण्यात येत असल्याने सदर प्रकल्पातील कामांचा प्राधान्यक्रम परस्पर समन्वयाने 
ठरविण्यात यावा, अशा संबंधितांना सूचना देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१०.सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने रेल्वेने त्यांच्याकडील जमिनीच्या विकसनातून उपलब्ध होणाऱ्या 
निधीमधून ५० टक्के निधी राज्यशासनास देण्याबाबत तसेच सदर निधीमधून प्रकल्पातील 
राज्यशासनाचा हिस्सा समायोजित करण्यात यावा याबाबत रेल्वेकडे स्वतंत्ररित्या मागणी 
करण्याचे प्राधिकार शासनाकडे ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६६/व्यय-३, दिनांक ०३.०६.२०२२ 
अन्वये प्राप्त अभिप्रायानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०४११११४२३७३४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. _ 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल Bian aaa व नावाने, VAY KARBHARI lsat ieee 


C IN, S = Maharashtra, O = ERNMENT OF 
C H A U D H A R | MAHARASHTRA, OU = URBAN DEVELOPMENT 
DEPARTMENT 


Date: 2023.04.11 17:33:32 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१८/प्र.क्र. ०६ (भाग-२)/नवि-७ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

४. सचिव, गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नवी दिल्ली-११०००१ 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

६. अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकार, रेल भवन, नवी 
दिल्ली-११०००१. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

९. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

१०.अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

११.अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१२.अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१३.प्रधान सचिव (पदुम), कृषी, पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१४.प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

१५.प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

१६.प्रधान सचिव (उद्योग) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग , मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 

१७.प्रधान सचिव (ऊर्जा) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१८. प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

१९.प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग , मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 

२०.सचिव (विशेष प्रकल्प), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

२१.सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 

२२.विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 

२३.महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

२४.आयुक्‍्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

२५.आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई. 

२६.उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, मुंबई. 

२७. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकिय संचालक, मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लि. चर्चगेट, मुंबई. 

२८. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगरे/ठाणे/रायगड/पालघर, मुंबई. 

२९.सह पोलिस आयुक्‍त (वाहतूक), मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई. 

३०.व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. मुंबई. 

३१.महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 

३२.महाव्यवस्थापक, पश्चिम रेल्वे, मुंबई. 

३३.सह सचिव, नगर रचना, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३४.संचालक, नगर रचना संचालनालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पुणे. 

३५.उप सचिव, वित्त विभाग, HATHA, मुंबई ४०० ०३२. 

३६.सहसंचालक, नगर रचना व मुल्य निर्धारण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

३७.कार्यासन अधिकारी (नवि-११, १२, २१, २३, २८), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३८. निवड नस्ती (नवि-७). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१८/प्र.क्र. ०६ (भाग-२)/नवि-७ 


शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३१८/प्र.क्र. ०६ (भाग-२)/नवि-७, दि. ११ एप्रिल, २०२३ चे 


सहपत्र 
परिशिष्ट-अ 
MoR contribution GoM contribution | 
: Est. Deferre Remark 
~ MUTP 3A corridors Cost ES Deferred | oes Es d co ड़ 
loan funding loan 


funding 
Infrastructure 
Improvement 
Extension of Harbour 
Line between 
Goregaon-Borivali 

5th & 6th line between Deferred 
Borivali-Virar 1092 cr. 


4th line between 
Kalyan-Asangaon 

3rd & 4th line between Deferred 
Kalyan-Badlapur 700 cr. 


MFA-65 
Station Improvement m USD 


न र MFA-35 
Technical Assistance m USD 
|Subtotal1 —ssi| total 1 
Signalling and 
systems 

Kalyan Yard - 
Segregation of Long 
Distance & Suburban 
traffic 


a) CBTC on CSMT - 
Panvel Harbour Line 


MFA - 
100 M 
USD 
b) CBTC on CSMT- MFA - 
Kalyan on _ Central 558.00 558.00 150 M 
Railway USD 
c) CBTC on CCG-VR eee 


on Western Railway ती eee ea 


Deferred 
Subtotal? | total 2 1218.50 | 218.50 1218.50 | 218.50 2437 cr. 
Rolling Stock 
Upgradation 
Procurement of 

MFA 500 
Rolling Stock ( 191 6151.00 6151.00 m USD 


numbers 12 car AC ) 
Deferred 
‘Subtotals | total 3 ots | 51 0.00 हाडा | 51 12352 cr. 


Maintenance facilities 3 3 Deferred 
for Rolling Stock 08:00 ०७:50 00 700 cr 
Stabling Lines 278.50 
Augmentation of 
Power Supply 354 
Arrangement 
Subtotal 4 | 350 | 1459 | | 350 | 


Grand Total 8615.50 | 4729.50 8615.50 


VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


